विभागीय चौकशी / शिस्तभंगविषयक 
कारवाईचे प्रस्तावा सामान्य प्रशासन 
विभागास सादर करण्याच्या 
कार्यपद्धतीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकोर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचो-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 
शासन परिपत्रक :- 
शासकोय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तभंगविषयक कारवाईची प्रकरणे अभिप्रायार्थ / सहमतीसाठी 
या विभागास अन्य प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त होतात. असे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर विभागीय चोकशीच्या 
अनुषंगाने सर्व टप्पे अनुसरले आहेत किंवा कसे, विहित कार्यपध्दतीनुसार प्रकरण हाताळण्यात आले आहे 
किवा कसे याबाबत छाननी करुन त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाकडून नियमानुसार अभिप्राय देण्यात येतात. 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांमध्ये गैरवर्तणूकीचा तपशील, अपचाऱ्याचा सेवा तपशील, दोषारोपपत्रे, चौकशी 
अहवाल, अहवालावरील चोकशी अधिकाऱ्यांचे ब विभागाचे निष्कर्ष इ. बाबी सुसुत्रितपणे नसल्यास तसेच 
काही तपशीलासंदर्भातील संबंधित कागदपत्रे प्रस्तावासोबत उपलब्ध करुन देण्यात येत नसल्यास परिणामी, 
संपूर्ण व सुस्पष्ट तपशीलाअभावी प्रस्तावांची तपासणी करुन त्यावर सुस्पष्ट अभिप्राय देण्यास सामान्य प्रशासन 
विभागास अडचणी निर्माण होतात. तसेच विभागांकडे अपूर्ण माहितीसाठी पाठपुरावा करण्यात वेळ जातो. या 
सर्व बाबींमुळे प्राप्त प्रस्ताबांवर अभिप्राय देण्यास विलंब लागतो. 
२. विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागास सहमती / अभिप्रायार्थ सादर होणाऱ्या प्रस्ताबांमध्ये 
शिस्तभंगविषयक प्रकरणांचा तपशील व अपचाऱ्याचा तपशील विहीत नमुन्यामंध्ये सादर झाल्यास अशा 
प्रस्तावांवर सामान्य प्रशासन विभागामार्फत त्वरेने कार्यबाही करणे शक्‍य होईल. त्याचप्रमाणे विभागांनाही 
प्रस्ताव सादर करताना सोयीचे ठरेल. विभागीय चोकशीचे प्रकरण हाताळताना एखादा टप्पा राहीला असल्यास 
टिप्पणी सादर करताना लक्षात येवून विभागस्तरावरच त्याचे निराकरण करता येईल. 
यासाठी सामान्य प्रशासन विभागास प्राप्त होणाऱ्या शिस्तभंगविषयक कारवाईच्या प्रकरणासंदर्भात 
टिप्णण्यांचे प्रारूप नमुने तयार करण्यात आले असून सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना कळविण्यात येत 
आहे की, विभागांकडून प्राप्त होण्याऱ्या दोषारोप प्रस्ताव, शिक्षा प्रस्ताव ब अपचाऱ्याच्या अंतिम शिक्षेचे महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडे पाठवावयाच्या पत्राचे प्रार्प सादर करताना प्रस्ताव या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
टिप्पणीच्या नमुन्यांमध्ये सादर करण्यात यावेत. 
१) दोषारोप ज्ञापनांस मान्यतेचा प्रस्ताव -- नमुना-अ 
२) शिक्षेच्या सहमतीचा प्रस्ताव --नमुना-ब 
३) शिक्षेच्या अनुषंगाने म.लो.आयोगाकडे पत्रव्यवहाराच्या प्रार्पास सहमती देण्याचा प्रस्ताव -- 
नमुना-क 
३. मंत्रालयीन प्रशासकोय विभागांनी वरीलप्रमाणे टिप्पणीच्या नमुन्यात प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव ई- 
ऑफोसद्वारे सादर केला असेल तरीही वरीलप्रमाणे टिप्पणीच्या नमून्यात सादर करुन योग्य त्या ठिकाणी संबंधित 
कागदपत्रांची हायपरलिंक उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 
४. उपरोक्त कार्यपध्दती दि. ९४ ऑक्टोबर,२०२४ पासून अनिवार्य करण्यात येत आहे. सदर 
दिनांकानंतर वरीलप्रमाणे टिप्पणीच्या नमुन्या नसलेले प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार नाहीत. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९२७१८२३४१२००७ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASHANT arma 


5.4.20=47 1c7cbe63d119adc5855a3c23ed95de986c1c7bc4 1d6f 
6cdd3767b3ebe74c82, postalCode=400032, ‘Maharasht! 


SAJANIKAR 9 22tsekcesstarces™ 
( प्रशांत साजणीकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सचिव/ प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई - त्यांना 
विनंती करण्यात येते को, उपरोक्‍त परिपत्रक त्यांचे विभागातील विभागीय चोकशी विषय हाताळणाऱ्या संबंधित 


अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. 
निवडनस्ती विचो.-१ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकोर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचो-१, दि.२७.०९.२०२४ सोबतचे सहपत्र 


नमुना-अ 
दोषारोप ज्ञापनास सहमतीकरिता टिप्पणीचे प्रारुप. 


विभाग / कार्यासन 


विषय :- श्री./श्रीम. ........... , पदनाम व इतर (एकापेक्षा अधिक असल्यास) 
यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाईच्या अनुषंगाने दोषारोप ज्ञापनास 
सहमती. 


कळक कक रवा नकाच यांच्या दि. च्या अहवालाच्या अनुषंगाने सादर. 


२. प्रकरणाची पार्श्वभूमी - (प्रकरणाची PATA थोडक्यात TS करावी. यामध्ये प्रामुख्याने 
खालील अ] बु क या युद्यांचा उहापोह करावा. प्रकरणपरत्वे यामध्ये विथागास बदल करता येईल. तथापि 
खालील नगूद बाबींचा टिप्पणीमध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे. ) 

अ) (अधिकार्‍याविरुद्ध अनियमिततेची बाब कशा पद्धतीने (तक्रार लेखापरिक्षण विधिमंडळ 
कामकाज] न्यायालयीन / लाचलुचपत प्रकरण; वर्तयानपत्र/सोशल मिडियातील ATTA) व 
कोणत्या कालावधीत उघडकीस आली. याचा तपशिल) 

ब)  (अनिययिततेच्या अनुषंगाने प्राथमिक चौकशीतील युद्दे व त्यावरील विभागाचे गत थोडक्यात 
TYG करावे) 

क) (प्रकरणाशी संबंधित इतर अनुषंगिक बाबी असल्यास त्या नमूद कराव्यात.) 


३. ज्या नियमाखाली शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे प्रस्तावित आहे त्यासंदर्भात विभागाचे 
समर्थन -- 


(टिप - (१) शिस्तथंगविषयक कारवाई सुरु करताना शिस्तथंगविषयक प्राधिकाऱ्याने संबंधित 
अधिकार्‍याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम; १९७९ च्या नियम १० किंवा नियस 
८ यापैकी कोणत्या नियमान्वये शिस्तथंगविषयक कारवाई सुरु करावी याबाबत अत्यंत जबाबदारीने व 
जाणीवपूर्वक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे उदा बर्‍याच प्रकरणांत नियम ८ अन्वये शिस्तथंगविषयक 
कारवाई सुरु करुन दोषारोप मागे घेणे किंवा किरकोळ शिक्षा प्रस्तावित करणे असे प्रसंग उद्भवतात: 
या टप्प्यावर योग्य छाननी/प्राथसिक चौकशी झाल्यास शिस्तथंगविषयक कारवाईअंती निर्माण होणारी 
गुंतागुंत तसेच वेळेचा अपव्यय टाळता येईल. ATS सदर परिच्छेदामध्ये विथागाने ज्या नियमाखाली 
कारवाई प्रस्तावित आहे. त्याचे ठोस व विचारपूर्वक समर्थन करणे आवशयक आहे. 


(२) शिस्तथंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव सादर करताना प्रस्तावात सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचा 
समावेश असल्यास अशा अधिकाऱ्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) FAA, १९८२ 
च्या FAT २७ (२) (ब) (दोन) नुसार अशी कारवाई सुरु करण्यापूर्वीच्या चारपेक्षा अधिक वर्षांच्या 
कालावधीत घडलेल्या घटनेसंबंधातील ती असता कामा नये ही बाब तपासून त्याप्रमाणे प्रस्तावामध्ये 
TYE करणे आवश्यक आहे.) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


४. शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी - प्रस्तुत प्रकरणातील श्री. .............. , पदनाम हे गट- संवर्गातील 
शासकोय कर्मचारी असून त्यांचे ग्रेड वेतन रु................. /- असे आहे. सदर वेतनश्रेणीतील शासकीय 
कर्मचाऱ्यांकरिता शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी मा.मुख्यमंत्री / मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री / विभागाचे सचिव / 
विभागप्रमुख हे आहेत. त्यामुळे श्री. ......... यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कारवाई सुरु करण्याबाबतच्या 
प्रस्तावास मा.मुख्यमंत्री / मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री / विभागाचे सचिव / विभागप्रमुख यांची सहमती घेण्याची 
आवश्यकता आहे. 


५. सामान्य प्रशासन विभागाची सहमती आवश्यक असलेली प्रकरणे - गट-अ संवर्गातील 
रु.७६००/- ही वेतनश्रेणी असलेल्या व त्यावरील वेतनश्रेणी असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 
कारवाई सुरु करताना तसेच शिक्षा प्रस्ताव अंतिम करतानाची प्रकरणे सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर 
करावीत, अशी तरतूद सा.प्र.वि. शासन परिपत्रक दि.०४.०३.२०१७ विहीत करण्यात आली आहे. 
शक यांचे ग्रेड वेतन रु............... असल्याने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीकरीता 
सादर करणे आवश्यक आहे / आवश्यक नाही. 


& विभागाचा प्रस्ताव - 


अ) शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती 
अ.क्र. | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नाव व | वेतनश्रे शिंक पेवानिद 
पदनाम (सातव्या वेतन दिनांक 
आयोगानुसार) 
१. ।नाव- 
पदनाम-- वेतनश्रेणी — । कार्यालय — 
(घटनेच्या वेळी) (घटनेच्या वेळी) (घटनेच्या वेळी) 
पदनाम- वेतनश्रेणी - । कार्यालय — 
(सध्याचे) (सध्याची) (सध्याचे) 
२. ।नाव- 
पदनाम-- वेतनश्रेणी — । कार्यालय — 
(घटनेच्या वेळी) (घटनेच्या वेळी) (घटनेच्या वेळी) 
पदनाम- वेतनश्रेणी - । कार्यालय — 
(सध्याचे) (सध्याची) (सध्याचे) 
ब)  जोडपत्र-एक मधील दोषारोपाच्या बाबी खालीलप्रमाणे आहेत :- 
Tapa | सेवानिवृ | दोषारोप षारोपाची बाब दोषारोपाच्या | दोषारोपा 
कर्मचाऱ्या | त्तीचा | बाब बाबीच्या च्या 
datas | दिनांक | क्रमांक पुष्ट्यर्थ । पुष्ट्यर्थ 
पदनाम कागदपत्रांचे | साक्षीदार 
विवरण 
शं कडा १) षारोप संक्षितत बाब १) १) 
स तत पृ....../प.वि. । २) 
(टिप - विभागाच्या ज्या नियमांचा थंग केला : 3) 
त्या निययांचा तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा | २) 
(वर्तणूक) Fran, १९७९ च्या ज्यानिययांचा थंग | पृ...../प.वि. टिप -- 
केला ते Frere विनिर्दिष्टपणे नयूद करावेत. दोषारोप 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


उदा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम | 3) क्र१ च्या 
१९७९ च्या नियम 3 चा भंग झाला असल्यास | पृ....../प.वि. पुष्ट्यर्थ oe 
संबंधित नियम 3 (१) (एक), नियम ३ (2) साक्षीदारां 
(GET)... याप्रमाणे नमूद करावे दोषारोप क्र.१ चौ नावे. 
च्या पुष्ट्यर्थ 

2) षारोप संक्षित बाब - | 8) १) 
तान eer ae पृ...../प.वि. | 2) 
(टिप - विथागाच्या ज्या नियमांचा थंग केला ३) 


त्या नियमांचा तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा | २) 
(वर्तणूक) Fran, १९७९ च्या ज्यानिययांचा थंग | पृ...../प.वि. टिप - 


केला ते नियस विनिरदिष्टपणे THE करावेत. दोषारोप 
उदा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम | २) wR च्या 
१९७९ च्या नियम 3 चा थंग झाला असल्यास | पृ....../प.वि. nae 
संबंधित नियम ३ (१) (एक), नियम ३ (१) 100: 
(FED)... याप्रमाणे नमूद करावे दोषारोप क्र. न 
च्या पुष्ट्यर्थ 
(व saat १) 
र) 
३) 


(टिप- वरील तक्त्यात माहिती धरताना जोडपत्र-एक TNT दोषारोपाच्या बाबी केवळ PLU RE TELA अनिययिततेची प्रमुख बाब 
ATT नमूद करावी. व विथागाने त्या बाबीच्या पुष्ट्यर्थ जोडपत्रासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची यादी व साक्षीदारांची नावे TS 
करावीत.) 


७. वरील पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने उपरोक्‍त शासकोय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व 
अपील) नियम, १९७९ च्या नियम १०/ नियम ८ अन्वये शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्याकरीता दोषारोप 
ज्ञापन ब जोडपत्र-एक ते जोडपत्र-चार (पृ. ...... / प.वि. ते पृ. .......... / प.बि.) सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
सहमतीकरिता / शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांच्या मान्यतेकरिता सादर करण्यात येत आहेत. 


क.अ. / अ.स. 

उ.स. / स.स. 

सचिव / प्र.स. / अ.मु.स. 
अ.मु.स. (सेवा) (सा.प्र.वि.) 


38 OK OK RR KK KR 


टिप - दोषारोप ज्ञापनाचे प्रार्प सादर करताना ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे WS वेतन 9G 00/- व अधिक असेल अशा 
शासकीय कर्मचांऱ्यांचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विथगाच्या सहमतीने शिस्तथंगविषयक प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी 
सादर करावेत. अन्य प्रकरणी प्रस्ताव थेट शिस्तथंगविषयक प्राधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


नमुना --ब 


रु.७६००/- व त्यावरील ग्रेड वेतन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या शिक्षेचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास सादर 


करण्याबाबतच्या टिप्पणीचा प्रारूप मसूदा 


विभागाचे नांव :- ...... विभाग/ कार्यासन..... 
DE MODULE NO. 


विषय : विभागीय चौकशी प्रकरणी शिक्षेचा प्रस्ताव 


१. प्रकरणाची पार्श्वभूमी :- (प्रकरणाची RAYA थोडक्यात नगूद करावी. यामध्ये प्रामुख्याने खालील अ बु कया 
मुद्यांचा उहापोह करावा. प्रकरणपरत्वे यामध्ये विभागास बदल करता येईल. तथापि, खालील नमूद बाबींचा टिप्पणीमध्ये 
समावेश असणे आवशयक आहे. ) 


अ) (अधिकार्‍याविरुद्ध अनियमिततेची बाब कशा पद्धतीने (तक्रार लेखापरिक्षण विधिमंडळ BAPTA, 


न्यायालयीन / लाचलुचपत प्रकरण, वर्तमानपत्र/सोशल मिडियातील बातमी) व कोणत्या कालावधीत 
उघडकास आली; याचा तपशिल.) 


ब) अनियमिततेच्या अनुषंगाने प्राथमिक MAMA युद्दे व त्यावरील विभागाचे यत थोडक्यात TAT 


करावे 


क) प्रकरणाशी संबंधित इतर अनुषंगिक बाबी असल्यास त्या TYG कराव्यात: 


२. विभागीय चोकशीचा तपशिल :- 


अ.क्र. | अपचारीनिहाय तपशिल पचाऱ्याचे नाव | अपचारी २ | अपचारी ३ 
g. दोषारोप ज्ञापनास सामान्य प्रशासन विभागाची | पृ. ....... /टि.वि. 
सहमती घेतली आहे किंवा कसे 
र. दोषारोपाच्या ज्ञापनाचा दिनांक दि. दि. दि. 
पृ.क्र. पृ.क्र. पृ.क्र. 
३. सेवानिवृत्त अपचाऱ्यांच्या बाबतीत ज्ञापनाच्या | होय / नाही. होय / नाही. | होय / नाही. 
दिनांकास घटनेचा कालावधी ४ वर्षांच्या 
आतील आहे किंवा कसे? म.ना.से. 
(निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम २७ 
अन्वये 
४. | दोषारोप ज्ञापनावरील अपचाऱ्याचे अभिवेदन पृष्ठ क्रमांक 
प्राप्त झाल्याचा दिनांक 
ष्‌. सचिव व सादरकर्ता अधिकारी-२ यांची पृष्ठ क्रमांक 
चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती केल्याचा 
दिनांक 
६. चौकशी अहवाल प्राप्त दिनांक पृष्ठ क्रमांक 
छ. THM अहवालातील निष्कर्ष (दोषारोपनिहाय | बाब क्र.१ बाब क्र१ | Taw । पृष्ठ क्रमांक 
सिध्द/अंशत: सिध्द/सिध्द होत नाही हे TAT बाब क्र.२ बाब क्र.२ बाब क्र.२ 
कराव बाब क्र.३ बाबक्र.३ | बाबक्र.३ 
८. | चौकशी अहवालातील निष्कर्षास शिस्तभंग । बाब क्र.१ Tam. | बाबक्र.१ | पृष्ठ क्रमांक 
प्राधिकाऱ्याची सहमती/ असहमती बाब क्र.२ MAH.  ।बाबक्र.२ 
(दोषारोपनिहाय WEA असहमत; हे नगूद करावे) | बाब क्र.३ बाब क्र.३ बाब क्र.३ 
९, चौकशी अहवाल अपचाऱ्याला बजाविल्याचा पृष्ठ क्रमांक 
दिनांक (BEA असहमतीच्या कारणांसह) 
१० | (अ) चौकशी अहवालावरील अपचाऱ्याच्या पृष्ठ क्रमांक 
अभिवेदनाचा दिनांक 
(ब) चौकशी अहवालावरील बाबनिहाय बाब क्र.१ Tam. । बाबक्र.१ | पृष्ठ क्रमांक 
निष्कर्ष अपचाऱ्याने मान्य केले किंवा कसे | बाब क्र.२ बाब क्र२ | बाब क्र.२ 
बाब क्र.३ बाब क्र३ = | बाब क्र.३ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


११. | अपचाऱ्याचे अभिवेदन शिस्तभंग बाब क्र.१ TI. | TAH. । पृष्ठ क्रमांक 
प्राधिकाऱ्याकडून मान्य/अमान्य बाब क्र.२ बाबक्र.२ | बाब क्र.२ 
बाब क्र.३ बाब क्र३ | बाब क्र.३ 
१२. | प्रस्तावित शिक्षा अपचारी क्र.१- .............................. 
अपचारी क्र.२ - .............................. 
अपचारी क्र. - .............................. 
१३. |। प्रस्तावित शिक्षेस शासनमान्यता मिळाल्यास 
अंमलबजावणीकरीता सेवा कालावधी 
शिल्लक आहे किंवा कसे 
३. उक्त गैरवर्तणुकीसाठी फौजदारी / न्यायालयीन प्रकरण असल्यास त्याबाबतचा तपशिल :- 
| गु.र.क्र. व दिनांक थोडक्यात तपशिल | सद्यस्थिती 
नाव तपासाधीन/ अभियोग दाखल करण्यास मंजूरी / 
दोषारोपपत्र दाखल/ न्यायालयात प्रलंबित / 
शिक्षा इ. बाबी नमूद कराव्यात) 
४. वरील पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने श्री. ...................... , पदनाम , श्री. .............................. पदनाम व श्री. ................... 
पदनाम यांच्या ८१७०७४५ heat रागच या शिक्षेच्या प्रस्तावास सहमती देण्याची विनंती सामान्य प्रशासन 
विभागास करण्यात येत आहे. 
क.अ. / अ.स. 
उ.स. /स.स. 
सचिव / प्र.स. / अ.मु.स. 


अ.मु.स.(सेवा) (सा.प्र.वि.) 


oi 2k 2k 3 os 2s 2k 2 2 2 2k 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


नमुना --क 
विभागीय चोकशी प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठवावच्या पत्राचे प्रारुप सामान्य प्रशासन विभागास सादर 
करण्याबाबतच्या टिप्पणीचा प्रारूप मसूदा 


विभागाचे नांव :- ...... विभाग/ कार्यासन..... 
DE MODULE NO. 


विषय : विभागीय चौकशी प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठवावयाच्या पत्राच्या 
Weare सहमती देण्याचा प्रस्ताव 


१. प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी :- 
(अ) प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी 


(ब) दोषारोपाच्या बाबी (अपचारीनिहाय) 
(क) चौकशी अहवालावरील निष्कर्ष व त्यावरील विभागाचे अभिप्राय (सहमती / असहमतीच्या 


कारणांसह) 


(S) वरील पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने कार्यरत अपचाऱ्याच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने अंतिम 
शिक्षा तर सेवानिवृत्त अपचाऱ्यांच्या बाबतीत अंतरिम शिक्षा नमूद करावी. 
२. विभागीय चौकशीचा तपशिल :- 


अ.क्र. । अपचारीनिहाय तपशिल पचाऱ्य पचारी २ पचारी ३ 
नाव व 
'पदनाम 
१ ज्ञापनाचा दिनांक दि. दि. दि. 
पृ.क्र. पृ.क्र. पृ.क्र. 
२ सेवानिवृत्त अपचाऱ्यांच्या बाब होय / नाही. । होय / नाही. । होय / नाही. 
ज्ञापनाच्या दिनांकास घटनेचा कालावधी 
४ वर्षांच्या आतील आहे किंबा कसे? 
TALS. (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ च्या 
नियम २७ अन्वये 
3 दोषारोप ज्ञापनावरील अपचाऱ्याचे पृष्ठ क्रमांक 
अभिवेदन प्राप्त झाल्याचा दिनांक 
डु कशी अधिकारी नियुक्‍त केल्याचा पृष्ठ क्रमांक 
दिनांक 
ष्‌ चौकशी अहवाल प्राप्त दिनांक पृष्ठ क्रमांक 
द कशी अहवालातील निष्कर्ष बाब क्र.१ बाब क्र.१ बाब क्र.१ पृष्ठ क्रमांक 
(दोषारोपनिहाय सिध्द/अंशतः सिध्द/सिध्द होत | बाब क्र.२ बाब क्र.२ बाब क्र.२ 
नाही हे TYE करावे) बाब क्र.३ बाब क्र.३ बाब क्र.३ 
७ चौकशी अहवालावरील निष्कर्षांशी बाब क्र.१ बाब क्र.१ बाब क्र.१ पृष्ठ क्रमांक 
शिस्तभंग प्राधिकाऱ्याची सहमती/ बाब क्र.२ बाब क्र.२ बाब क्र.२ 
असहमती (ढोषारोपनिहाय सहयत/असहसत | बाब क्र.३ बाब क्र. २ बाब क्र.२ 
हे नमूद करावे) 
८ चौकशी अहवाल अपचाऱ्याला पृष्ठ क्रमांक 
बजाविल्याचा दिनांक (सहमती” 
असहमतीच्या कारणांसह) 
९ (अ) चोकशी अहवालावरील पृष्ठ क्रमांक 
अपचाऱ्याच्या अभिवेदनाचा दिनांक 
(ब) चौकशी अहवालावरील बाबनिहाय | बाब क्र.१ बाब क्र.१ बाब क्र.१ पृष्ठ क्रमांक 
निष्कर्ष अपचाऱ्याने मान्य केले किंवा बाब क्र.२ बाब क्र.२ बाब क्र.२ 
कसे बाब क्र.३ बाब क्र.३ बाब क्र.३ 
१० अपचाऱ्याच्या अभिवेदन शिस्तभंग बाब क्र.१ बाब क्र.१ बाब क्र.१ पृष्ठ क्रमांक 
प्राधिकाऱ्याकडून मान्य/अमान्य बाब क्र.२ बाब क्र.२ बाब क्र.२ 
बाब क्र.३ बाब क्र.३ बाब क्र.३ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/ प्र.क्र.९३/ विचौ-१ 


११ सेवारत अपचाऱ्याच्या बाबतीत शिक्षेस | दि. 
शासनमान्यता पृ.क्र. 
/टि.बि. 
१२ पैवानिवृत्त अपचाऱ्यांच्या बाबतीत ख माहिती सादर करावी. 
१२.१ | सेवानिवृत्त अपचाऱ्याच्या बाबतीत दि. 
अंतरिम शिक्षेस शासनमान्यता पृ.क्र. 
/टि.बि. 
१२.२ | सेवानिवृत्त अपचाऱ्याच्या बाब दि. 
अंतरिम शिक्षेच्या अनुषंगाने दुसरी कारणे | पृ.क्र. 
दाखवा नोटीस /प.बि. 
१२.३ | दुसरी कारणे दाखवा नोटीसच्या अनुषंगाने | दि. 
अपचाऱ्याचे निवेदन पृ.क्र. 
(ater. 
१२.४ | सेवानिवृत्त अपचाऱ्याच्या अंतिम शिक्षेस | दि. 
शासनमान्यता पृ.क्र. 
/टि.बि. 
२ अ) याच गैरवर्तणुकीसाठी फौजदारी / न्यायालयीन प्रकरण असल्यास त्याबाबतचा तपशिल :- 
| गु.र.क्र. ब दिनांक थोडक्यात तपशिल | सद्यस्थिती 
नाव तपासाधीन/ अभियोग दाखल करण्यास 
मंजूरी / दोषारोपपत्र दाखल/ न्यायालयात 
प्रलंबित / शिक्षा इ. बाबी नमूद कराव्यात) 
३. विभागाच्या प्रस्तावाचा सर्वसाधारण तपशिल :- 
अ.क्र. | अपचाऱ्याचे नाव | पदनाम व पध्य शिक्षा Tate ाक्षेमध्ये आ्थिव 
व सेवानिवृत्तीचा | वेतनश्रेणी  । पदनाम व अंमलबजावणीस । वसुलीचा समावेश 
दिनांक ज्ञापन वेतनश्रेणी पुरेसा कालावधी । असल्यास 
बजावितेवेळी । (सेवानिवृत्त शिल्लक आहे वसुलीबाबतचे 
असलेले असल्यास किंवा कसे विवेचन (सेवा 
तसे नमूद (सेवारत strat) | उपदान, रजा 
करावे.) रोखीकरण, इ.) 
(सेवानिवृत्त 
अपचारी) 
१ 
र 
३ 
* एकापेक्षा अधिक कर्मचारी असल्यास पद ज्येष्ठतेप्रमाणे अपचारीनिहाय तपशील द्यावा. 
४.  वरीलपार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने श्री. ...................... , पदनाम , श्री. .............................. पदनाम व श्री. ................... 


पदनाम यांच्या वरील परि.३ मध्ये नमूद शिक्षेच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठवावयाच्या पू. /प.वि. बरील पत्राच्या प्रारुपास 
सहमती देण्याची विनंती सामान्य प्रशासन विभागास करण्यात येत आहे. 


क.अ. / अ.स. 

उ.स. /स.स. 

अ.मु.स./ प्र.स./स. 
अ.मु.स.(सेवा) सा.प्र.वि. 


oi 2k 2g 2s os 2s 2k 2 2 2 2k 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


